वस्त्रोद्योग प्रकल्पांची तपासणी करणेसाठी 
गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे 
तपासणी करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दि. १५ जानेवारी, २०२० 
वाचा- 
१) शासन निर्णय ,सपववि क्र. धोरण- २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५ दि.१६ जानेवारी,२०१९ 
२) शासन पत्र क्र.धोरण-२०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५ दि.१६ जुले, २०१९ 
३) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ दि.४ डिसेंबर ,२०१९ 
प्रस्तावना- 
संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ व 
२०१८-२३ या अंतर्गतच्या योजनांचा लाभ घेत असलेल्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांची तपासणी करणेसाठी 
दक्षता व नियंत्रण पथक गठीत करण्यात आले आहे. या पथकाद्वारे होणा-या तपासणीबाबत सुचना 
खालील प्रमाणे विहित करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक - 


i. व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान योजना (015) व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवली 
अनुदान योजना:- संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये या योजनांच्या मार्गदर्शक सुचना 
विहित करण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत योजनेखाली अनुदान मागणीचे विविध फॉर्मस्‌ 
(Form C, C-1, C-2 €3) वस्रोद्योग प्रकल्पांनी भरून बँक/वित्तिय संस्थेकडे सादर करावयाचे 
होते. 

i. बँक त्यांना ऑनलाईन प्राप्त प्रस्तावंची तपासणी करून sass तर त्यामध्ये सुधारणा करून 
त्या प्रस्तावात संदर्भ क्रमांक २ येथील पत्राद्वारे विहित प्रमाणपत्रे जोडून सदर प्रस्ताव ऑनलाईन 
आयुक्त (TANT, यांना सादर करते. 

२. FHS प्रकल्पाच्या पात्रतेबाबत दक्षता व नियंत्रण पथका मार्फत तपासणी होणार आहे. 
त्यामुळे सदर तपासणी प्रक्रीयेनुसार अनुदान मंजूरीच्या विविध योजना खालील प्रमाणे राबविण्यात 
येतील. 

अ) व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान योजना (Cis) व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवली 
अनुदान योजना :- या योजनां अंतर्गत विहित केलेल्या ऑनलाईन पध्दतीत सुधारणा करून खालील 
प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

१) वस्त्रोद्योग प्रकल्प त्यांचे अनुदान मागणीचे फॉर्म ऑनलाईन बँकेकडे सादर करतील. 

२) बँका/वित्तिय संस्था यांना प्रकल्पांकडून ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्यात त्यांनी आवश्‍यक तर 
सुधारणा करावी. तदनंतर सदर प्रस्ताव दक्षता व नियंत्रण पथकाकडे प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणीसाठी 
ऑनलाईन सादर करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 


ney) 


) 


4) 


१०) 


११) 


दक्षता व नियंत्रण पथकास ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या प्रकल्पांची त्याचप्रमाणे अनुदानाची मागणी केलेल्या 
अन्य प्रकल्पांची दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून तपासणी करण्यात येईल. 

दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून तपासणी पुर्ण झाल्यावर प्रकल्प योग्य असेल तर पथकाद्वारे पुर्तेतेचे 
प्रमाणपत्र देण्यात येईल. हे प्रमाणपत्र प्रकल्पाच्या ऑनलाईन प्रस्तावात विभागामार्फत जोडण्यात येईल व 
प्रस्ताव बँकेकडे ऑनलाईन परत करण्यात येईल. 

दक्षता व नियंत्रण पथकाने पुर्तता प्रमाणपत्रात काही सुचना दिल्या असतील तर बँक त्यानुसार प्रस्तावात 
MAA बदल करून सदर प्रस्ताव आयुक्त (TAM), यांना ऑनलाईन सादर करेल. दक्षता व नियंत्रण 
पथकाच्या तपासणी नंतर जर प्रस्ताव आयुक्‍त (वस्रोद्योग), यांच्या स्तरावर प्रलंबित असेल आणि त्यामध्ये 
जर पुर्तता प्रमाणपत्रात काही सुचना दिल्या असतील तर आयुक्त (वस्रोद्योग, सदर प्रस्ताव बँकेकडे 
सुधारणेसाठी पाठवतील. 

बँक त्यानुसार प्रस्तावात आवश्‍यक बदल करून सदर प्रस्ताव आयुक्‍त (THEN), यांना ऑनलाईन सादर 
करेल. 

आता वस्त्रोद्योग प्रकल्पांची स्थळ जागी तपासणी होणार असल्याने वस्रोद्योग प्रकल्पांनी संदर्भ क्रमांक १ 
येथील झासन निर्णया अन्वये विहित केलेली प्रमाणपत्रे दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे तपासण्यात येणार 
आहे. तपासणी नंतर प्रकल्पाच्या ऑनलाईन प्रस्तावात Checked अजी नोंद पथकाद्वारे ऑनलाईन 
घेण्यात येईल. 

आयुक्‍त (TAA), यांनी त्यांना बँकेकडून प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन प्रस्तावातील माहिती दक्षता व 
नियंत्रण पथकाच्या पुर्तता प्रमाणपत्रानुसार आहे किंवा कसे हे तपासावे, जर ऑनलाईन प्रस्तावातील बाबी 
पुर्तता प्रमाणपत्राच्या विसंगत असल्यास तर सदर प्रस्ताव दुरूस्तीसाठी बँकेकडे पाठवतील. बँक 
त्यानुसार दुरूस्ती करून प्रस्ताव आयुक्‍त (TAM), यांना सादर करेल. 

बँक / आयुक्‍त (AIM), यांना सादर झालेल्या सर्व प्रस्तावांची तपासणी दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे 
एकाचवेळी शक्‍य नाही. त्यामुळे आयुक्‍त (THEM), यांना प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची दक्षता व नियंत्रण 
पथकाकडून तपासणी झाली नसेल तर सदर प्रस्ताव आयुक्‍त दक्षता व नियंत्रण पथकाच्या तपासणीच्या 
अधिन राहून विभागास सादर करेल. 

विभागामार्फत तपासणीच्या अधिन राहून प्रस्ताव प्रधान सचिव (वस्रोद्योग), यांच्या अध्यतेखाळील समितीत 
सादर करणेसाठी शासनास सादर करतील. 

तथापी कुठल्याही परिस्थीतीत सदर संबंधित प्रस्तावाचे त्यापुढील दावे तपासणी न होता सादर होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


१२) बँक सहाय्यीत प्रकल्पांबाबत जी कार्यवाही बँक पार पाडणार आहे. स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांबाबत तीच 


कार्यवाही आयुक्त (वस्रोद्योग), यांनी पार पाडायची आहे. तथापी या परिपत्रकाद्वारे विहित केलेली 
प्रमाणपत्रे देण्याची जबाबदारी प्रकल्पाची नोंदणी मंजूर करणा-या बँक/वित्तीय संस्थेची राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 


ब) व्याज अनुदान योजना/ १०% भांडवली अनुदान योजना/ वीज अनुदान व अन्य योजना - 
१) या योजनांमध्ये लाभ घेणा-या प्रकल्पांची स्वैर (Random) तपासणी करण्यात येईल. त्यानुसार संबंधित 
प्रकल्पास तपासणीची तारीख व वेळेबाबतची सुचना देण्यात येईल. 
२) तपासणी दरम्यान संबंधित प्रकल्पाने या परिपत्रकासोबत विहित केलेली प्रमाणपत्रे तपासणी दरम्यान 
उपलब्ध करून देण्यात यावी. 
३) दक्षता व नियंत्रण पथकाने प्रकल्पाने दिलेली प्रमाणपत्रांनुसार तसेच योजनेखाली नोंदणी केलेल्या फॉर्म 
मधील बाबी प्रत्यक्षात प्रकल्पात आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करावी. 
३. जे प्रस्ताव यापुर्वीच आयुक्‍त (वस्रोद्योग), यांना सादर झालेळी आहेत ते प्रस्ताव दक्षता व 
नियंत्रण पथकाकडे पुन्हा सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही. विभागाकडून ऑनलाईन प्रणालीवर 
सदर प्रस्ताव दक्षता व नियंत्रण पथकाच्या लॉग-इन वर वळविण्यात येतील. 
४. वरील प्रमाणे तपासणी दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे वस्रोद्योग प्रकल्पांची तपासणी करण्यात 
येईल. 
५. वरील बाबींकरीता येणारा प्रवास तसेच अन्य तत्सम खर्च “वस्त्रोद्योगाच्या विविध घटकांचा / 
योजनांचा अभ्यास करणे,संशोधन करणे व पाहणी करणे” या योजनेखाली लेखाशिर्ष २८५२ ०५०५ 
खाली करण्यात यावा. 


६. पथकाने विहित कालमर्यादेत सर्व gaat प्रकल्पांची तपासणी पुर्ण करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००११५१६२२२७३८०२ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
V | ५ h a | V | ५ h Va ५ पा ou=Co Operation Marketing 


Textile Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=bb0ed28a897{c87169fe8807b3d9428966ce3233edb83a20c388 
34c19f2€3793, 


serialNumber-cb 16db1cc002e1 156709a8ca34826483883493aaf53b7be 
a a Nn e 25836cda1b57ff2dc, cn=Vishal Vishvas Madane 


Date: 2020.01.15 16:05:53 +05'30' 


(विशाल मदने) 

अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
प्रधान सचिव (TAM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
सह सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत नोंदणी झालेल्या सर्व बँका 
५. सर्व वस्त्रोद्योग प्रकल्प 
६. निवड नस्ती (टेक्स-५) 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 


व्याज अनुदाना ऐवजी भांजवली अनुदान/ स्व-अर्थसहाय्यीत भांडवली अनुदान / वीज अनुदान योजनेनुसार 
तपासणीसाठी प्रकल्पाने उपलब्ध करून द्यावयाची प्रमाणपत्रे. 


4* मेगा प्रोजेक्ट ae _ | उद्योग विभाग प्रमाणपत्र 
4* प्रोरोसिग 2. | SASMIRA प्रमाणपत्र 
“first spinning mill ३. | जिल्हा उद्योग केद्र 
4* ५००७ ४. | उद्योग विभाग प्रमाणपत्र 
Date of sanction Loan ५. | शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित 
प्रमाणपत्रे / Sanction letter 
Date of Sanctioned of Term Loan (Date शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
Format : DD/MM/YYYY)* / Sanction letter 
If Date of sanctioned between 01/08/2017 शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
to 14/02/2018 then please select policy for / Sanction letter 
benefits* 
शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
Total Project Cost (Rs. in Lakhs)* / Sanction letter 
Out of project cost loan sanction by शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
bank *(Rs. in Lakhs) / Sanction letter 
शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
Out of loan sanction cost of the purchase of / Bank or chartered engineer or CA 
machinery eligible under TUFS *(Rs. in 
Lakhs) Certificate 
Out of project cost self-finance Investment शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
Amount (Rs in Lakhs)* / Sanction letter 
Out of self-finance amount of machinery शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
cost eligible under TUFS*(Rs. in Lakhs) 7 Sanction letter 
Repayment Period inclusive of moratorium शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
/implementation (Date Format From: / Sanction letter 
DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY)* 
Moratorium Period शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
/ Sanction letter 
शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
Repayment date start from / Sanction letter 
६. | शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित 
DisburcameneDate प्रमाणपत्रे /881॥< Statement 
Machinery Certificate (9. | Bank/ chartered engineer/CA 
Certificate 
रोजगार-- उत्पादन YS झाल्याचे प्रमाणपत्र प्रकल्पाचे स्व-घोषणापत्र 
प्रकल्पाचे नोंदणी प्रमाणपत्र कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र 
GST Certificate १०. | GST Registration Certificate 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 


Repayment Loan 


99] १, 


3 month bank statement 


4$* Forward/ Backward Integration 


१२. 


अस्तित्वातील प्रकल्पाचे नोंदणी प्रमाणपत्र 


Electricity bill payment 93.| Electricity bill of 3 Months 
“*  SC/ST/Minority Certificate १४. शासन निर्णय १३/०८/२०१२ नुसार कुठलाही 
पुरावा 
१५. 


बँकेने द्यावयाची प्रमाणपत्रे 


शासन पत्र क्र.धोरण-२०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५ 
दि.१६ जुले, २०१९ नुसार विहीत केलेली 
प्रमाणपत्रे 


4 केलेली प्रमाणपत्रे फक्त ज्या घटकांना लागू होतात त्यांनीच उपलब्ध करून द्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 


व्याज अनुदान योजना / १० टक्के भांडवली अनुदान योजना / वीज अनुदान योजनेनुसार तपासणीसाठी 
प्रकल्पाने उपलब्ध करून द्यावयाची प्रमाणपत्रे. 


Date of sanction Loan | . | Bank Sanction letter 
Date of Sanctioned of Term Loan (Date Bank Sanction letter 
Format : DD/MM/YYYY)* 
Total Project Cost (Rs. in Lakhs)* Bank Sanction letter /Bank Certificate 
Out of project cost loan sanction by Bank Sanction letter 
bank *(Rs. in Lakhs) 
Out of loan sanction cost of the purchase of Bank/ chartered engineer/CA 
machinery eligible under TUFS *(Rs. in Cariioate 
Lakhs) 
Out of project cost self-finance Investment शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
Amount (Rs. in Lakhs)* 7 Sanction letter 
Out of self-finance amount of machinery शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
cost eligible under TUFS*(Rs. in Lakhs) / Sanction letter 
Repayment Period inclusive of moratorium शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
/implementation (Date Format From: / Sanction letter 
DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY)* 
Moratorium Period शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
/ Sanction letter 
शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित प्रमाणपत्रे 
Repayment date start from / Sanction letter 
२. शासन पत्र दि.१६.०७.२०१९ नुसार विहित 
क bate प्रमाणपत्रे /3811< Statement 
Machinery Certificate 3. | Bank/ chartered engineer/CA 
Certificate 
रोजगार-- उत्पादन YS झाल्याचे प्रमाणपत्र ४. | प्रकल्पाचे स्व-घोषणापत्र 
प्रकल्पाचे नोदणी प्रमाणपत्र ५. | कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र 
GST Certificate &. | GST Registration Certificate 
Repayment Loan ७. | 3 month bank statement 
Electricity bill payment ८. | Electricity bill of 3 Months 
4* SC/ST/Minority Certificate ९. | शासन निर्णय १३/०८/२०१२ नुसार कुठलाही 


पुरावा 


4 केलेली प्रमाणपत्रे फक्त ज्या घटकांना लागू होतात त्यांनीच उपलब्ध करून द्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 


Machinery Certificate 


On Letter Head of Bank or Chartered Accountant or Chartered Engineer 


(Any of these) 
To, 
Secretory, (Textile), 
Co-operation marketing and 
Textile Department. 
Government of Maharashtra 
Mantralaya Mumbai-032 
Sr. Name of Machine Model | Purchase Invoice Tufs eligibility | Price 
No Machines Number Number GR Date & 
न para no. 
शि . | XYX 
2. | XYX 
3. | «> 
8. | XYX 
५. | xyx 
६. | XYX 
७. | xyx 
८.। XYX 
र्‌, Total 
I hereby certify that, the above information is factual and correct. 
Name, Designation, Seal & 
Signature 
Date :- 
Place :- 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५ 


Self-Declaration of Textile Unit 


On Letter Head of Textile Unit 


To, 
Secretory, (Textile), 
Co-operation marketing and 
Textile Department. 
Government of Maharashtra 
Mantralaya Mumbai-032 
I Mr./Mrs.----------- (Name), Owner / Partner / Proprietor Textile 
unit ------- (Name of unit)----- UID --------- Declare that Production of---- 
----(Product Name) Is started in my textile unit on dated dd/mm/yyyy 
2. I am certifying that in my textile unit following employment is 
generated 
1) Direct Employment - (Number) 
2) Indirect Employment - (Number) 
3) Total Employment - (Number) 
I hereby certify that, the above information is factual and correct. 
Name, Designation, Seal & 
Signature 
Date :- 
Place :- 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


